जि. रायगड येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०१८/प्र.क्र.२५५/१८/३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा :- १) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र.निवडणूक/ 
कात-६/(२)/₹५॥॥॥-५॥/०२५1॥5 गोदाम/प्र.मा./२०२२/ दि.०४.०७.२०२२ 
२) वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रायगड कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणुकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी रु. ११,३२,३७,००० /- इतक्या किमतीचा प्रस्ताव संदर्भ 
क्र.१ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. 
oe तथापि, संदर्भ क्र.१ येथील पत्रासोबत सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातील 
Recapitulation Sheet मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मुख्य अभियंता यांची स्वाक्षरी व 
शिफारशीसह अंदाजपत्रक छाननी करुन रु.११,२१,२६,३७६/- इतक्या रकमेस तांत्रिक मान्यता देण्यात 
आल्याचे दिसून येत आहे. सदर अंदाजपत्रकातील काही बाबींकरीता मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या प्रचलित धोरणापेक्षा जास्त रक्‍कम लावण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. Solar Panel, 
Centage Charges याची आवश्‍यकता नसल्याचे तसेच Price Escalation १० % ऐवजी ५६% व 
Contingency 4 % ऐवजी ४ % पुरेशी असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, विभागाकडून 
अनौपचारीकरीत्या कळविण्यात आळे आहे. त्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली असून, सुधारणेनुसार 
Price Escalation, GST, Insurance, Contingency च्या रकमेत फरक पडलेला आहे. सदर 
रकमांमध्ये मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या अभिप्रायांनुसार सुधारणा करुन सुधारीत 
Recapitulation Sheet मधील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे 
आहे. 


Name of Work — Construction of EVM & VVPATs Godown at Shitole, Pen Dist. Raigad 


Sr.No. Item of Work Amount 
la Construction of Main Building (B.U.A.= 2148 Sqmt.) | 5,58,48,000.00 
1b Ground Development of Plot 30,00,000.00 
Ic Add for Internal Road (Earth work & WBM) 20,00,000.00 
ld Construction of Compound Wall 20,00,000.00 
le Add for Furniture and Rack 70,00,000.00 

Total (A) Rs. | 6,98,48,000.00 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१८/प्र.क्र.२५५/१८/३३ 


Electrical 

1 Add for Water Supply and Sanitary on A civil cost 5 % | 27,92,400.00 

2 Add for Internal Electrification 6 % 41,90,880.00 

3 Add for External Electric Supply 5% 27,92,400.00 

4 Add for Lift Arrangement LS 15,00,000.00 

5 Add for Fire Fighting LS 5,00,000.00 
Total (B) 1,17,75,680 

1 Add Rain / Roof Water Harvesting LS 5,00,000.00 

2 Security Cabin 10,00,000.00 

3 Toilet 8,00,000.00 

4 CCTV 2,00,000.00 

Total (C) | 25,00,000.00 
Total (A+B+C) | 8,41,23,680.00 

1 Add for Probable Price Escalationon A+B+C 5% 42,06,184.00 

2 Add for GST on A+B+C 12% | 1,00,94,842.00 

3 Add for Insurance 0.5 % | 4,20,618.00 

4 Add for Contingency 4% | 33,64,947.00 
Total Rs. 10,22,10,271.00 


३. वरील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे विषयांकित कामाच्या रु.१०,२२,१०,२७१/- (रुपये दहा कोटी 
बावीस लक्ष दहा हजार दोनशे एकाहतर फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास या आदेशाद्वारे खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 

0. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मश्ीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (₹0) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामाच्या बांधकामाचे काम दर्जेदार होईल 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

०. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१८/प्र.क्र.२५५/१८/३३ 


d. 


विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता 
घेवून काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी 
भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सदर ईव्हीएम गोदामामध्ये FLC Hall 


मतमोजणी कक्ष, गार्डरुम, स्त्री/पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र नळ 
जोडणी, सी.सी.टी.व्ही यंत्रणा, आग प्रतिबंधक उपकरणे, विद्युतीकरण, पाकींगची व्यवस्था या 
सुविधा उत्कृष्टपणे निर्माण करण्यात येतील याची खबरदारी घेण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभिप्राय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ 
), दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये तसेच नियोजन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या 


प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२ 


वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०८० ५१३२१४९०४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति -: 


Abasaheb 

Atmaram Kawale 
(आ. आ. कवळे) 

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,रायगड 


प्रत -१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा), नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१८/प्र.क्र.२५५/१८/३३ 


one ७ -& 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, रायगड 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण विभाग 
. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रायगड, नवी मुंबई 

. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, अलिबाग 

. नियोजन विभाग / वित्त विभाग 

. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


